


लेखक: पीटर डब्ल्यू. श्रोडडर व डॅग्मार श्रोइडर-हिल्डेब्रँड 


सुश ल मेन्सन 


अनुवाद 


40 
निह. “4 


न री रे र” रॉ 
कॅ ्ि वी | 
चि क शॉ. व 
९८७.. ती क. 
ही. आँ 


मराठी अनवा 








क १ ५ ऐक र 
"9 
५७५५८८ 


१ 


%£ 


शै 
५ 
॥ ध 
” क्रं - ५ 
अ कळ. इ 
७. ४० ।* 
क्क | र्व”, 
की न ता | प ४८ ह.” ह 
1. “शी न |. 7” /८& क ४) न 
“, च्या ह,” त नध क 
- 4 1 र 
क 4 “ 
। क्क व 
र्‍ 1, र; 


भे 
/. हि 


91)“ 














य निवाअताागिगयाविर्नद्ापरय परिचय | रे चय 


व्हिटवेल माध्यमिक शाळेत विचित्र गोष्टी पाहायला मिळतात. 


शाळेच्या आत छताला मोठमोठया कागदी क्लिपा लटकत आहेत. हॉलकडे 
तुकडा आहे. तो मात्र इथला वाटत नाही. 


व्हिटवेलमध्ये रेल्वेमार्गाची निर्मिती कधीच झाली नाही. जुनी कोळसा खाण 


कित्येक वर्षांआधी बंद झाली होती. तेथील रेल्वे मार्ग शहरापर्यंत गेला नव्हता. 
| 010 ९4051 । 0३७ पण आज रुळाच्या या छोट्याशा तुकड्यावर रेल्वेचा एक डबा उभा असलेला 
आय | दिसतो. अमेरिकेत दिसणाऱ्या रेल्वेडब्यासारखा नाही तो. 
1) | ः ह शिट्या... 


वेढलेला आहे. त्याच्या नजिक एक आठ फूट उंच 

व क तला चा तंजा हले ॥ १ 

मुलाची आणि एक मुलीची धातुची शिल्पे आहेत. | ॥॥॥ 
रेल्वेडब्याच्या एका बाजूस जर्मन भाषेत होलोकॉस्ट- 

महहन्यात दर किडर असे लिहिलेले आहे, तर दुसऱ्या 


होलोकॉस्टचे (शिरकाणाचे) स्मारक: 
या सीलबंद लोखंडी स्मारकात 110 लाख पेपर 
क्लिप आहेत. 


प्रकरण 1 
विविधतेचे शिक्षण 


विव खा) 


व्हिटवेत हे टेनेसी राज्यातील छोटेसे शहर सिक्वेची खोऱ्यात वसलले आहे. 
तेथील माध्यमिक शाळा प्रमुख रस्त्यावर एका छोट्याशा चर्चसमोर आहे. या 
शहरातील लोक एकमेकांना ओळखतात. व्हिटवेलमध्ये फक्त 1,600 लोक राहातात. 


व्हिटवेल माध्यमिक शाळेच्या प्रिन्सिपल, त्रिडा हषर अभिमानाने म्हणतात 
“आम्ही एकमेकांची काळजी घेतो. इकडचे गोरे, अंग्लो-सॅकक्‍्सन आणि प्रोटेस्टंट असे 
आम्ही सारे रहिवासी एकसारखेच आहोत. आमच्याकडे अल्पसंख्यांक कटंबांची 
संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकीच आहे. व्हिटवेलमध्ये कणी परदेशी राहात 
नाही आणि इथे कुणी कॅथलिक नाही, मुस्लिम नाही, ज्यू नाही.” 





श्रीमती हूपरना जाणीव आहे की सर्वांना समान मानणाऱ्या या छोट्याशा समाजात 
काही उणीवाही असतात. “कधीतरी आमची मुलं व्हिटवेलमधलं सुरक्षित आयुष्य सोडून 
एखाद्या मोठ्या शहरात काम करायला निघून जातील किवा सुट्टीत ते नातलगांना वा 
मित्रांना भेटायला जातील. तिथे त्यांना इथल्यापेक्षा वेगळेच लोक पाहायला मिळतील. 
त्यावेळी ते नकार आणि असहिष्णुता कसे पचवतील?” 


1998 च्या वसंत क्रतूत, श्रीमती हूपर यांचे 25 वर्षांपूर्वी विद्यार्थी असलेल्या एका 
जोडप्याने सुचवले की आता शाळेत विविधता शिकवायला हवी. पण कशी? 


काही महिन्यांनंतर, शाळेचे व्हाइस प्रिन्सिपल आणि व्हिटवेल टायगर्स फुटबॉल 
संघाचे प्रशिक्षक अेव्हिड स्मिथ हे वेडटानगा शहरात एका शिक्षक संमेलनात भाग 
घेण्यास गेले. ते व्हिटवेलला परतल्रे तेव्हा खप अस्वस्थ पण उत्साहीसद्धा होते 


“श्रीमती हूपर,” त्यांनी हूपरना विचारले, “तुम्हाला होलोकॉस्टबद्दल माहिती आहे?” 


“नाझींनी ज्यू धर्मीयांना गॅस चेंबरमध्ये कोंडून ठार केलं, त्याबद्दल?” त्या उत्तरल्या. 
“का विचारलात हा प्रश्न?” 


“कारण विविधता कशी शिकवायची हे आता माझ्या तक्षात येतंय,” स्मिथ उत्तरत्रे 
“ज्यू धर्मीयांसोबत काय झालं, हे आपण मुलांना सांगू शकतो. असहिष्णुतेचे दुष्परिणाम 
काय असतात, हे आपण त्यांना दाखवू शकतो.” 


मग ल्िंडा हूपर व्हिटवेल माध्यमिक शाळेत याआधी कुणी राबवली नसेल अशी 
योजना बनवू लागल्या. त्यांनी एका खास वर्गाला होलोकॉस्ट आणि असहिष्णुता यांच्या 
मुळाशी काय असते, हे शिकवायचे ठरवले. 


पानझडीच्या दिवसांत, त्यांनी आठवी इयत्तेच्या सर्व मतांच्या आईवडिलांना बोलावले 
“होलोकॉस्ट वर्ग एक स्वैच्छिक आणि शाळेच्या वेळेनंतरचा प्रकल्प असेल. तम्हा 
सगळ्या आईवडिलांना याच्या पहिल्या सत्रात भाग घेण्याची मी विनंती करते, कारण 
त्यात आपण काही क्रूर आणि अप्रिय गोष्टींबद्दल बोलू.” 


कुणीच काही बोलले नाही. काही आडवडील आपल्या खुर्च्यांवर हलतडुलत राहिले. 


ही शांतता बघून श्रीमती हूपर म्हणाल्या, “ही चर्चा पुढे सुरू ठेवायची गरज नाही, 
असे कुणाला जर वाटत असेल, तर त्यांनी कृपया तसे सांगावे.” 


एका वडिलांनी हात वर करून विचारले. “लिंडा, तुम्ही स्वत:च्या मुलांना या 
होलोकॉस्ट वर्गामध्ये भाग घ्यायला लावलं असतं का?” 


“हो नक्‍कीच,” त्या उत्तरल्या. “माझी मुलं शाळेत होलोकॉस्टबद्दल शिकते नाहीत, 
म्हणून मी त्यांना घरीच त्याची माहिती दिली.” 


“मग आम्ही तुमच्यासोबत आहोत,” वडील म्हणाले. इतर सर्व आईवडिलांनीही 
मान्य केले. 


शिकवणार कोण, हे आधीच ठरत्रे होते. आठवी वर्गाच्या भाषा विषयाच्या 
लोकप्रिय शिक्षिका संग राबर्टर त्या श्रीमती हपर यांच्याच विद्यार्थिनी होत्या 


सँड्राला होलोकॉस्टबद्दल फारशी माहिती नव्हती. तिने होलोकॉस्टसंबंधी मिळेल ते 
पुस्तक वाचून काढले, इंटरनेटवर शोधाशोध केली. “मला थोड्याफार गोष्टी माहीत 
होत्या. पण सखोल माहिती नव्हती. होलोकॉस्टमध्ये ज्यू लोकांचे मोठ्या प्रमाणात 
हत्याकांड झाले होते.” 


सँडाने पहिल्रीच्या वर्गात प्रवेश घेतलेल्या 6 विद्यार्थ्यांना होलोकॉस्ट विषयाची 
ओळख करून दिली, “70 वर्षापूर्वी नाझी पक्षाचा नेता अँडॉल्फ हिटलर हा जर्मन 
शासनाचा प्रमुख बनला. तो ज्यू धर्मीयांचा तिरस्कार करत असे. त्याने जर्मनीच्या 
दुरावस्थेला ज्यू लोकांना दोषी ठरवले. त्याने ज्यू लोकांना दंड देण्याचा आदेश 
काढला. त्याने ज्य्‌ लोकांच्या हक्कांवर बंधनं आणली. मग त्याने ज्य्‌ लोकांना 
त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या विशेष छावण्यांमध्ये राहाण्याची सक्ती केली 


(1) 
वि ऑँ 


1) 


| 


ण 11 





या छावण्यांमध्ये ज्यू लोकांचा छळ करून त्यांना शेवटी मृत्युची सजा दिली जात असे. 


होलोकॉस्ट वर्गातील मुलांनी आपल्या शिक्षकाकडे अविश्वासाने पाहिले. “तुम्ही चेष्टा 
करताय,” एक मुलगी म्हणाली, “हिंसक हत्यांकाडाबद्दल अशी चेष्टा करणं बरं नव्हे.” 


नंतरच्या आठवड्यांमध्ये, विद्यार्थ्यांना उमगले की त्यांची शिक्षिका चेष्टा करत नव्हती 
सर्व मुलांनी किशोरवयीन अना फ्रेंकची रोजनिशी वाचली. नाझींनी ताब्यात घेतलेल्या 
अमस्टरडॅम शहरात ती लपूनछपून दोन वर्षे राहिली. मग विद्यार्थ्यीनी आय हॅव निव्हड अ 
थाउजंड यर्सः ग्रोव्हिग अप इन द होतरोकॉस्ट हे तिविया बरिटन-जॅक्सनचे होलोकॉस्ट 
विषयावरील पस्तक वाचले. त्यात 3 वर्षाच्या एली फ्रिडमनची कहाणी होती. तिला तिच्या 
कटंबासोबत ऑसवित्झच्या छळछावणीत बळजबरीने पाठवण्यात आले होते 


नाझींनी सर्व ज्यू धर्मीयांना संपवण्याचे ठरवले होते, हे सांगितल्यावर विद्यार्थ्यांची काय 
प्रतिक्रिया येईल, या विचाराने संड्रा रॉबर्टस चिंतेत पडली. “नाझींनी थोडथोडक्या नव्हे तर 
साठ लाख ज्यूंची हत्या केली. त्यांमध्ये दहा-वीस लाख मुलंच होती, अगदी 
तमच्यासारखी.” 

वर्गीत भीषण शांतता पसरली. विद्यार्थ्यानी भावनाहीन चेहऱ्याने शिक्षिकेकडे पाहिले. 
“मी सांगितलेलं यांनी नीट ऐकलं नाही वाटतं?” शिक्षिका मनाशी म्हणाली. ती पुन्हा 
म्हणाली, “नाझींनी साठ लाख ज्यू धर्मीयांची हत्या केली.” 

शेवटी एका मुलीने आपला हात वर केला. “खूपच भीषण आहे हे सारं, भयंकर, पण 
साठ लाख म्हणजे किती मॅडम?” 

“होय, किती?” दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याने विचारले. “साठ लाख एवढ्या मोठ्या संख्येची 
मी कल्पनाही करू शकत नाही.” 


“मी सद्धा,” संडाने मान्य केतरे. “कणाला काही सचवायचंय का?” 


“आपण साठ लाख वस्तू एकत्र करून त्याचा ढीग 


रचू शकतो,” एका मुलाने सुचवले. 


“चांगली कल्पना आहे,” कुणीतरी सहमती दर्शवली. 
“पण कोणत्या वस्तू गोळा करायच्या?” 


प्रत्येकजण वेगवेगळे सुचवत होता. काहींनी बटन 
गोळा करू म्हटले, तर काहींनी नाणी. पण या वस्तू 
सर्वांना योग्य वाटल्या नाहीत. 


“पेपर क्लिप गोळा केल्या तर?” एका विद्यार्थ्यांने 
विचारले. “त्या सहज मिळतात.” 


“तुला कशी सुचली ही कल्पना?” सॅंड्राने विचारले. 


“इंटरनेट, मॅडम. मी आईच्या कॉम्प्युटरवर वाचलंय 
की पेपर क्लिपने होलोकॉस्टमध्ये एक मोठी भूमिका 
निभावली होती. नाझींनी नॉर्विवर हल्ला करून ज्यंना 
मृत्यूच्या शिबिरात पाठवायला सरुवात केली. नॉर्वेतील 
ज्यू नसलेल्या नागरिकांना हे पसंत पडलं नाही आणि 
म्हणून त्यांनी आपल्या कपड्यांवर पेपर क्लिप लावून 
विरोध दर्शवला.” संड्रा रॉबर्टसने ही एक नवीच कहाणी 
ऐकली. पण ती बरीच वर्षे शिकवत होती आणि 
विद्यार्थ्याकडून बरेच काही शिकायला मिळते, असे ती 
मानत होती. “पुढे सांग,” ती म्हणाली. “हा या 
कहाणीचा शेवट असूच शकत नाही.” 





मृत्यूच्या छावणीत मारले गेलेल्या 
लोकांनी मागे ठेवलेल्या त्यांच्या लाखो 
बुटांचे स्मरण म्हणून विद्यार्थ्यांनी 
बुटांचा पिरॅमिड बनवला. 


त्या विद्यार्थ्याने आपले बोलणे सुरू ठेवले. “नाझींनी ज्यू लोकांना आपल्या 
पोशाखावर पिवळा तारा लावण्याची सक्ती केली होती. याचा निषेध म्हणून 
नॉर्वेजियन लोक आपल्या पोशाखावर पेपर क्लिप लावू लागले.” 


सट्टा रॉबर्टसने या गोष्टीचा शोध स्वत:च घेतला. त्या मुलाने सांगितलेली 
कहाणी खरी निघाली. शिवाय नोर्विच्याच एका व्यक्तिने, जोहान कलरने 1899 
मध्ये पेपर क्लिपचा शोध तरावला होता. 


म्हणून व्हिटवेल माध्यमिक शाळेच्या होलोकॉस्ट वर्गीने पेपर क्लिप गोळा 
करण्यास सुरुवात केली. 


त्यावेळी कुणी कल्पनाही केली नव्हती की व्हिटवेल माध्यमिक शाळेचे आणि 
सिक्वॅची खोऱ्यातील त्या छोट्याशा शहराचे आयुष्य कायमचे बदलून जाईल. 


प्रकरण दोन 
पेपर क्लिपची जमवाजमव 


व्हिटवेलचे विद्यार्थी 
पेपर क्लिप मोजताना 





विद्यार्थ्यानी आपापल्या घरांतील कोपरान्‌ कोपरा धुंडाळला. त्यांनी आपल्या 
नातलगांना आणि शेजाऱ्यांनाही पेपरक्लिप जमवायला सांगितले. काही आठवड्यांनी 
शाळेत हजारपेक्षा जास्त पेपर क्लिप जमा झाल्या. 


पण साठ लाख पेपर क्लिप गोळा करणे हे सहजसोपे काम नाही, याची त्यांना 
जाणीव झाली. मग त्यांनी प्रसिद्ध खेळाडू, राजकारणी मेते, फिल्म स्टार, उद्योजक 
वगैरेंना पत्रे लिहिन मदत मागितली. बहुतेक लोक विद्यार्थ्यांच्या या प्रकल्पाने 
प्रभावित झाले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना पेपर क्लिप पाठवल्या. 


सामान्य लोकांबरोबरच माजी राष्ट्राध्यक्ष बिन क्लिंटन अभिनेता टॉस हॅम्स; 
दिग्दर्शक स्टीव्हन स्पित्बर्ग तसेच टँपा बे बुकेनियर्स आणि उल्लास काऊबाॉयस 
या फुटबॉल क्लबच्या खेळाडुंनीही पेपर क्लिप पाठवल्या. 


“ 1. च 
« अ 
रि _ आ 

व्हिटवेलचे विद्यार्थी टपान आणि खोके उघडताना 





पेपर क्लिपसोबत पत्रेसुद्धा आली. हॉलीवुड दिग्दर्शक हेन्नी क्किलर यांचे वडील 
होलोकॉस्टमधून बचावले होते. टीव्ही मालिका हॅफी अजच्या या कलाकाराने 
विद्यार्थ्यांना सांगितले की त्यांचे वडील नाझींपासून पळ काठून, सगळी मालमत्ता 


सोडून अमेरिकेत येऊन वसले. पण त्याने त्याच्या वडिलांनी त्याला भेट दिलेले एक 
खूप जुने पॉकेट घड्याळ अगदी जपून ठेवले होते. त्याने ते घड्याळ वितळलेल्या 
चॉकलेटने आच्छादले आणि एका जुन्या खोक्यातून चोरून आणले. मग विंकलरने ते 


घड्याळ भेट म्हणून आपल्या मुलाला दिले. 


पत्रांचा महापूर आवरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी कामे वाटून घेतली. काही विद्यार्थी पत्रे 
वाचून ती फाईलमध्ये लावू लागले, काहीजण पेपर क्लिप मोजून त्या साठवू लागले. 
लवकरच या पत्रांनी नऊ फाईली भरल्या. क्लिप ठेवण्यास जागा अपुरी पडू लागली. 


विद्यार्थ्यांना टपालांचे मोठे अप्रुप होते. पण लवकरच त्यांना जाणवले की या 
पद्धतीने ते त्यांचे ध्येय कधीच गाठू शकणार नाहीत. 


प्रशिक्षक अेव्हीड स्मिथ हे सल्लागार म्हणून होलोकॉस्ट समुहात दाखल झाले होते. 
त्यांनी एक सल्ला दिला. त्यांनी पेपर क्लिप प्रकल्पाविषयी जगभर प्रचार करण्यासाठी 
आणि लोकांकडे मदत मागण्यासाठी एक संकेतस्थळ (वेबसाइट) सुरू करायची 
कल्पना मांडली. काही दिवसांनी वेबसाइट सुरूही झाली. 





- 


ग 


णि 


होलोकॉस्टमधून बचावलेल्या लोकांची प्रोत्साहनपर पत्रे आणि त्यांच्या 
व्यक्तिगत कहाण्या. 





र; 
ह) आकि 





९ - 


क 


त्यावर लिहिले होते, “कृपया, आम्हाला मदत करा. आम्ही पेपर क्लिप गोळा 
करतोय. प्रत्येक पेपर क्लिप होलोकॉस्टमध्ये बळी गेलेल्या एका व्यक्तिचं 
प्रतिनिधत्व करेतर. आमच्याकडे साठ लाख क्लिप जमा झाल्या की अम्ही त्यांचे 
एक स्मारक बनवू.” 


शेकडो लोकांनी प्रोत्साहनपर पत्रे लिहिली....सोबतच पेपर क्लिपही पाठवल्या. 


पण काही काळानंतर, हा उत्साह कमी झाला आणि वर्षाअखेरीस होलोकॉस्ट 
गटाला केवळ 1,60,000 पेपर क्लिप मिळाल्या. या गतीने तर ध्येय गाठायला 
आणखी 375 वर्षे लागली असती. 


“साठ लाख बळी म्हणजे काय, हे आम्हाला कधीच उमगणार नाही वाटतं,” 
एक विद्यार्थी दुःखाने म्हणाला. शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्याचा उत्साह कायम 
ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले. 


लवकरच प्रकल्पासाठी मदत येणार होती. पण व्हिटवेलमध्ये कुणालाही त्याची 
कल्पना नव्हती. 


शक? ०१ |. &०.. ०-७ १. ल्क के. 
क (93. कि” आह गि त॑ के आहे” केट ह हे 


4.) 


। *> 
€.६. (30४ 0 (५५॥॥ 2५/. (2 6/£. (५५.0१ 
९८ ॥३०॥८. ९५८५ & चक र्म (५६, 
॥॥(७ २ ॥५९५५७५-९ 'फनष््य््त्श-----“-_“_| 
>. 15242... ८2९५ : --पशश ज्वर 
(.०७७८००७(॥॥०॥०१(५७) ३ 
(॥(॥६ ७ (/फ) 4 ₹०७७ (य (१८) 


५) 

2० ७९-८८ [१९०७६६९४०/--0 ऱ् 

| - ८.6 / 
. 375 (3५००५७ ,३१६५६ ८०६७1८०6५७ 2४ 





शै 
प. 
शर । १६% क 


पीटर आणि डॅग्मार 
श्रोडडर पेपर क्लिप 
प्रकल्पाविषयी लिहिलेल्या 
आपल्या जर्मन 
पुस्तकाच्या प्रतीसोबत 


प्रकरण 3 


1999 च्या पानझडीच्या दिवसांत, व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ता, उ४ॅग्मार आणि पीटर 
उड़डर जर्मन वत्तपत्रांच्या एका समहासाठी वॉशिंग्टन डी. सी. येथील होलोकॉस्ट 
मेमोरियल म्यझीयममधील प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर आले. त्याच दिवशी, त्यांनी 


आपले घनिष्ठ मित्र, 92 वर्षांच्या लेना लायबा गिट्टर॒ यांच्यासोबत दुपारचे भोजन घेतले. 


नाझींनी ऑस्ट्रीया ताब्यात घेतल्यावर लेना तिथून अमेरिकेस पळून आली होती. 


योगायोगाने, वॉशिंग्टनमध्ये लेनाच्या घरी तिची आणि श्रोडडर यांची भेट झाली 
तेव्हा तिच्या हातात व्हिटवेल संकेतस्थळाचीच छापील प्रत होती. पाहुण्यांसोबत दुपारचे 
भोजन घेताना तिने त्यांना आग्रह केला, “काहीतरी करा याचं! तुमच्याकडून बऱ्याच 
अपेक्षा आहेत मला.” 





करिकेने 
- 
7. 


कि 


द “ल 
ष्‌ 
- क्ति 
क्ल 
ऱ्य 


मड 
नल] 


अळी र, 
प्रश 





मग श्रोडडर यांनी शाळांशी, शिक्षकांशी, विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी नऊ जर्मन 
वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहिले. त्यात एक साधीशी विनंती केली होती, “जर तुम्हाला हा प्रकल्प 
योग्य वाटत असेल तर आम्हाला पेपर क्लिप पाठवा. विद्यार्थ्यांनी हेदेखील लिहून पाठवावे की 
त्यांना या प्रकल्पात का सहभागी व्हायचे आहे.” 


लेख प्रकाशित झाल्यावर पहिल्या तीन आठवड्यांतच विद्यार्थ्यांना 2,000 पत्रे आणि 46,000 
पेक्षा जास्त पेपर क्लिप मिळाल्या. सहा वर्षे वयाच्या मलांनीही पत्रे लिहिली होती. एक 
पत्रलेखक तर चक्क 98 वर्षांचे होते. 


काही माजी जर्मन सैनिकांनी युद्धसमयी खलनायक बनल्याबद्दल माफी मागीतली. 
होलोकॉस्टमधन बचावलेल्या काहींनी आपल्या कहाण्या लिहिल्या, ऐकवल्या. इतर शाळाही पेपर 
क्लिप गोळा करू लागल्या होत्या, हे व्हिटवेलच्या विद्यार्थ्यांना कळले. अनेकांनी लिहिले 
“आम्हालाही या कामात सहभागी व्हायचंय. हा दु:खद इतिहास पुन्हा घडायला नको.” 


विविध रंगांच्या, आकारांच्या पेपर क्लिप येऊ लागल्या. जितक्या तर्‍हेचे लोक, तितक्‍या 
तर्‍हेच्या पेपर क्लिप....अनेक पत्रे कविता, चित्रे आणि इतर कलाकुसरींनी भरलेत्री होती. 


श्रोडडरला इतकी हृदयद्रावक पत्रे मिळाली की त्यांनी जर्मन प्रतिसादावर एखादे पुस्तक 
लिहायचे ठरवले. दास ब्युरोक्लामर प्रकल्प (पेपर क्लिप प्रकल्प) हे पुस्तक जर्मनीत 2000 या 
वर्षी प्रकाशित झाले. 


वॉशिंग्टन पोस्टच्या संपादक ठिटा स्मिथ यांनी हे प्स्तक वाचले. त्यांना याविषयी जास्त 
माहिती घ्यावीशी वाटली. मग त्या व्हिटवेलला गेल्या आणि 7 एप्रिल 2001 रोजी, परसओरोव्ह्र 
या ज्यंच्या धार्मिक पर्वाच्या समारास, त्यांनी वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये आशेचा किरण नावाचा एक 
लेख लिहिला. देशभरातील वत्तपत्रांनी, टीव्ही व रेडिओ स्टेशनांनी ही कहाणी प्रसारित केली 
आणि आपल्या श्रोत्यांना, वाचकांना, प्रेक्षकांना व्हिटवेलमधील मुलांच्या प्रकल्पाविषयी माहिती 
दिली. 


“तुम्हीही पेपर क्लिप पाठवू शकता,” डिटाने आग्रहाने आपल्या लेखात नमूद केले. 


प्रकरण 4 
स्मारकाची योजना 


व्हिटवेल शाळेत आलेला 
पेपर क्लतलिपचा एक 
खोका 





लोकांनी मनापासन मदत केत्री. व्हिटवेलच्या पोस्ट ऑफीसमध्ये दररोज 
इतकी पत्रे आणि पार्सत्न येऊ लागली की ती पोस्टमनच्या गाडीत मावेनाशी 
झाली. म्हणून पोस्टमास्तर ती पत्रे नेण्यासाठी लिंडा हूपर यांना फोन करू 
लागले. काही वेळा तर, व्हाइस प्रिन्सिपल्न स्मिथ यांना पत्रे आणायला आपल्या 
गाडीने वारंवार पोस्ट ऑफीसात जावे लागले. 


शाळेत पेपर क्लिप मोजायला परेसे विद्यार्थी नव्हते. मग त्यांचे आईवडीलही 
शाळेत येऊन मदत करू लागले. हळूहळू इतर लोकही मदत करू लागले. काही 
दिवसांनी शाळेत विद्यार्थ्यापेक्षा वयस्कर लोकच जास्त दिसू लागले. 


विद्यार्थ्यांना समजल्रे की नाझींनी राजकीय विरोधक, समाजवादी, साम्यवादी, अपंग लोक, 
येहोवा पंथीय, समलैंगिक लोक आणि इतर अनेक तलोकांचीसुद्धा हत्या केली होती. हिटलरच्या 
सर्वश्रेक केश या भामक संकल्पनेवर ज्यांची श्रद्धा नव्हती, त्या सर्वीानाही नाझींनी ठार केल्रे होते. 
खरंतर, त्यांनी 110 लाख लोकांचे हत्याकांड केले होते. 


“आम्ही थांबणार नाही. आम्ही 110 लाख पेपर क्लिप जमवू!” मुलांनी जाहीर केले. 


पेपर क्लिप येतच होत्या. काही काळाने शाळा एका गोदामासारखी दिसू लागली. वर्गात, 
कटीनमध्ये, ग्रंथालयात, झाडलोटीच्या सामानाच्या खोलीत, प्रिन्सीपलच्या कार्यालयात आणि 
व्यायामशाळेच्या तळघरात जागोजागी पार्सल आणि खोके दिसू लागले. या ठिकाणी आग 
लागण्याचा धोका संभवत होता. आता या पेपर क्लिपचे काय करायचे, हे ठरवण्याची वेळ 
आली होती. व्हिटवेल माध्यमिक शाळेत एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवण्याची वेळ आली होती. 





शिक्षिका संड्रा रॉबर्टस (उजवीकडे विद्यार्थिनीच्या मागे) आणि एकदा संध्याकाळी ल्रिंडा हूपर, त्यांचे पती एड, संड्रा रॉबर्टस, डेव्हीड स्मिथ, त्यांची पत्नी 
विद्यार्थी एका ड्रममध्ये पेपर क्लिप साठवताना. लॉरा आणि श्रोइडर एका स्थानिक रेस्टॉरंटमध्ये रात्रीच्या भोजनासाठी जमले. 


वॉशिंग्टनमध्ये, श्रोडडरलासुद्धा पेपर क्लिप मिळत होत्या. त्या आपल्या गाडीत लादून ते 
व्हिटवेलला रवाना झाले. विद्यार्थ्यांनी मोठया उत्साहाने त्यांचे स्वागत केत्रे. “आपल्याकडे आता पन्नास 
लाखांपेक्षा जास्त पेपर क्लिप जमा झाल्यायत ! आणखी फक्त दहा लाख पाहिजेत.” 


“साठ लाखांपेक्षा जास्त पेपर क्लिप मिळाल्या तर काय करायचं?” एका विद्यार्थ्याने विचारले. 

“गोळा करत राहायचं, मोजत राहायचं,” श्रोडडर म्हणाले. “नाझींनी फक्त ज्यू लोकांनाच ठार नाही 
केलं, इतर लोकांनासुद्धा मारलं त्यांनी.” 

डॅग्मारनी विद्यार्थ्यांना एका स्त्रीविषयी सांगितले. जर्मनीतील कोलोन विद्यापीठात शिकत असताना 
तिच्याशी त्यांची भेट झाली होती. ती 4 फूट दीड इंच उंच होती. जर ती 4 फूट 1 इंच एवढीच उंच 
असती तर तिला नाझींनी ठारच केत्रे असते. कारण नाझी ठेंगण्या लोकांची हत्या करत. ते त्यांना 
जगायला अपात्र समजत. 













"०... औँं 


व्शा 


माध्यमिक शाळेच्या व्यायामशाळेच्या तळघरात ठेवलेले पेपर क्तिपचे खोके 








साठ लाख जीव म्हणजे काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही हा प्रकल्प सुरू केला,” 
संड्रा म्हणाल्या. “या पेपर क्लिप इथेतिथे पडून राहाणं बरं नव्हे. आपण त्यांचं एक 
स्मारक तयार करू.” 


पण कसे असेल हे स्मारक? 


सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी विचार केला की सर्व पेपर क्लिप लोखंडाच्या कारखान्यात 
वितळवून एक मोठी धातुची मूर्ती घडवता येईल.... रोखा असा अर्थ दर्शवणारी पेपर 
क्लिप आणि नाझींचे स्वस्तिक ही चिन्हे त्यावर असतील. 


पण नाझींनी भट्टयांमध्ये शेकडो-हजारो ज्यू लोकांना जाळले होते, हे कळल्यावर 
विद्यार्थ्यांना ही कल्पना पटली नाही. 


“प्रत्येक पेपर क्लिप होलोकॉस्टमध्ये हत्या झालेल्या एका दुर्दैवी जीवाचे 
प्रतिनिधित्व करतेय,” सॅड्रा रॉबर्ट म्हणाल्या. “त्यामुळे आम्ही पेपर क्लिप भट्टीत पुन्हा 
नाही जाळू शकत!” 


वयस्कर लोकांनी एक विचार मांडला. त्यांनी सगळ्या पेपर क्लिप एका मोठया 
बरणीत ठेवायच्या वा एका महाकाय चंबकाला चिकटन ठेवायच्या या कल्पनेवर चर्चा 
केली. विद्यार्थ्यांनी वॉशिंग्टनच्या होलोकॉस्ट म्यझीयमला भेट दिल्याची आठवण संॅड्रा 
रॉबर्टसने सांगितत्री. कैद्यांना छळछावणीत नेण्यासाठी नाझींनी वापरलेल्या बैलगाड्या 
विद्यार्थ्यांनी तिथे पाहिल्या, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेले भाव रॉबर्टसना आठवले 


“सुचलं!” डॅग्मार आणि लिंडा एकसुरात बोलले. “आपण पेपर क्लिप साठवायला 
एक मूळ जर्मन रेल्वेडबा शोधू.” 


रेल्वेडबा शोधायचा, सुरक्षित ठेवायचा आणि तो व्हिटवेलला आणायचा हे मोठे काम 
होते. उरत्रेली संध्याकाळ स्मारकाचा आराखडा ठरवण्यात गेली. 


पण मूळ जर्मन रेल्वेडजा शोधणे हे खूप कठीण काम होते. 






जगभरातून पेपर क्लिप 
आणि पत्रे येत होती तेव्हा शे -250 ५... ा 
श्रोडडर एक मूळ रेल्वेडबा १ दट > 87.30 ४9 र; ह््ञां 














ड्र्ऱ 


क ५ 





प्रकरण 5 
रेल्वेच्या डब्याचा शोध 


पीटर आणि डॅग्मारने विचार केला की जर्मनीत अद्याप तशा प्रकारचे रेल्वेचे डबे 
चालत असतील. जर्मन लोक भरभक्कम वस्त बनवण्यात कशल होते. त्यांच्या एका 
रेल्वेडन्याचे आयष्य 60, 70 वा 80 वर्षे असायला काहीच हरकत नव्हती. 


“बस्स, आणखी तीन दिवस, मग आपल्याकडे रेल्वेडबा असेल,” पीटर डॅग्मरला 
म्हणात्रे. “तो अमेरिकेत कसा आणायचा, हाच प्रश्न आहे.” 


डॅग्मारला थोडी शंका वाटली. “रेल्वेडजबजा मिळवायला कदाचित जास्त वेळ लागेल. 
तसं एक-दोन आठवड्यांनी फारसा फरक पडणार नाही,” त्यांनी आश्वासन दिले. 


त्यांनी 10 जानेवारी 2001 रोजी, जर्मन शासनाचे प्रमुख, चॅन्सेलर गेऱ्हार्ड क्रोझ्ञर 
यांना एक पत्र लिहिले. त्यांनी चॅन्सेलरना पेपर क्लिप प्रकल्पाबद्दल सांगितले आणि 
रेल्वेचा एक डबा शोधण्यात त्यांची मदत मागितली. चॅन्सेलर गेर्‍्हार्ड यांनी त्यांना 
शालीन भाषेत उत्तर लिहिल्रे, पण ते काहीही मदत करू शकल्रे नाहीत. 


मग त्यांनी रेल्वे कंपनीच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले. युद्धादरम्यान, उच राईशबन ही 
रेल्वे कंपनी कैद्यांना मृत्यूछावणीत नेत असे. कंपनीतील सर्वांना याची खबर होती. 
भयभीत, आजारी, मरणाऱ्या लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येऊ नयेत म्हणून कंपनीतील सर्व 
लोक नेहमी कानात प्लग घालून काम करत. राईशबन कंपनीने निष्पाप लोकांना 
मृत्यूच्या छावणीत पोहोचवून बक्कळ पैसा कमावला होता. 


“व्हिटवेलमधली मुलं खूप छान काम करतायत,” रेल्वे कंपनीचे अधिकारी म्हणाल्रे 
“त्यांना शुभेच्छा. पण दुर्दैवाने त्याकाळातला एकही रेल्वेडजडजा आता आमच्याकडे नाहीये.” 


श्रोडडरने रेल्वे म्यझीयम, खाजगी रेल्वे कंपन्या आणि संपर्ण य्रोपातील रेल्वे तज्ज्ञ 
यांना आणखी पत्रे लिहिली, फोन केले. काही लोक तर या पत्रांनी नाराज झाले. “आणखी 
एक स्मारक? 60 वर्षाआधी घडन गेलेला भतकाळ आता विसरायला हवा.” काही 
लोकांनी थेट सांगून टाकत्रे: “आमच्याकडे रेल्वे डबा उपलब्ध नाही.” 


श्रोडडर जाणत होते की जर्मनीत या प्रकल्पाचे बरेच हितचिंतक आहेत. त्यांना पत्रे 
लिहिणारे लोक, पेपर क्लिप पाठवणारे लोक, होलोकॉस्टच्या भीषण हत्याकांडातन 
बचावलेत्रे लोक या सर्वांना असहिष्णता, तिरस्कार आणि वंशवाद यांच्याविरुद्ध बोलायचे 


होते. 


एप्रिलमध्ये, डॅग्मारने आपल्या ट्रव्हल एजंटला बोलावून म्हटले, “आपल्याला उद्या 
म्युनिचला जायचंय”. पुढल्या दिवशी दुपारी श्रोडडरने वॉशिंग्टन डी.सी.मधून जर्मनीच्या 
म्युनिच शहराकडे उड्डाण केले. त्यांनी एक कार भाड्याने घेतली आणि जर्मनी, 
ऑस्ट्रीया, बेल्जियम, नेदरलॅडमधून प्रवास केला. 


त्यांनी जुन्या रेल्वे याडीमध्ये शोध घेतला. पण होलोकॉस्ट स्मारकासाठी उपयुक्त 
सामान त्यांना मिळाले नाही. त्यांना सापडलेल्या सर्व रेल्वेगाड्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर 
बनवलेल्या होत्या, हे त्यांना माहीत होते. कारण नाझींनी वापरलेल्या रेल्वेडब्यांमध्ये दोन 
आसाचे दांडे आणि चार चाके होती. युद्धानंतर बनवलेल्या रेल्वेडब्यांमध्ये दोन दांड्यांच्या 
(५9५७) दोन जोड्या आणि आठ चाके होती. 


त्यांनी युरोपात तब्बल 2000 मेलांचा प्रवास केला आणि हाताला काहीच लागले नाही. 
म्युनिचला परतून व्हिटवेलच्या मुलांना ही दुःखद वार्ता देण्यासाठी इमेल पाठवायचा 
विचार ते करू लागले. पण वॉशिंग्टनला उड्डाण होणार तेवढ्यातच त्यांना जर्मनीतील 
ब्रेमेन शहरातून त्यांचे एक मित्र प्राध्यापक क्लास ह्यबांदर यांचा फोन आला. 


“माझे जावई राइनर शकर यांना तुम्हाला हवी असेलेली गोष्ट सापडलीय,” ह्यबॉट्टर 
म्हणाले. “बर्लिनच्या उत्तरेला एक छोटंस रेल्वे म्यझीयम आहे. तिथे नाझींच्या काळचा 
रेल्वेडबा आहे. जाऊन मिळवा तो!” पण तो रेल्वेचा डबा विकायला ठेवला 
नव्हता. 





गॅजलिन, जर्मनीचे रेल्वे स्टेशन, इथेच रेल्वेचे म्युझीयम होते. 


प्रकरण 6 
शेवटी सापडला रेल्वेचा डबा! 


जर्मन रेल्वेमार्ग 
म्युझीयम 
डबा क्रमांक 011-993 





रेल्वे म्युझीयमच्या संचालकांकडे एक वाईट बातमी होती. “होय, आमच्याकडे एक 
नाझींच्या काळातला रेल्वेचा डबा आहे,” ते श्रोडडरना म्हणात्रे. “मोठा इतिहास आहे 
त्याचा. तुम्ही तो बघायला येऊ शकता. पण तो विकण्यासाठी नाही.” 


तासाभरानंतर, म्यझीयमच्या संचालकांना भेटण्यासाठी त्यांनी 500 मैल्रांचा प्रवास 
केला. हे संचालक बर्लिनमध्ये रेल्वे कंपनीच्या मख्यालयात व्यवस्थापक म्हणूनही काम 
पाहात. डॅंग्मारञा आशा होती की पेपर क्लिपची कहाणी ऐकून कदाचित ते आपला 
विचार बदलतील. 


म्युझीयम 60 मैल दूर होते, पण संचालक डॉ. रॅनर झँक यांनी त्यांच्यासोबत त्यांच्या 
कारमधून येण्याचे ठरवले. “आमच्या म्यझीयमला आयसेनबहरीन गॅझातलिन 5व्ही रोबेल 
असंही म्हणतात,” ते म्हणाले. “जर्मन लोकांना लांबलचक आणि गुंतागुंतीची नावं 
आवडतात, तुम्हाला ठाऊकच असेल.” 


जन्या मालगाडयांची एक लांबलचक रांग बघितल्यावर ते निराश झाले. बऱ्याच 
मालगाड्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर बनल्या होत्या आणि त्यांतील कोणतीच जर्मन नव्हती 
नाझींच्या काळातील इतर रेल्वेडब्यांमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी झोपण्याची व्यवस्था केल्ली 
होती. यांत खिडक्या, स्वयंपाकघर आणि पाययर्‍्याही होत्या 


पण मग त्यांना हवा असलेला रेल्वेडबजा दिसला आणि ते श्वास रोखून पाहू लागले: डबा 
क्रमांक 011-993. हा डबा 1917 मध्ये बनवला होता. मृत्यू छावणीत नेण्याऱ्या इतर 
रेल्वेडब्यांसारखाच होता तो. श्रोइडडरने जुनी छायाचित्रे बारकाईने तपासली होती. त्यांनी 
म्हटले,” आम्हाला पाहिजे होता तसा रेल्वेडबा शेवटी सापडला.” 


म्युझीयमच्या कर्मचाऱ्यांनी उबा क्रमांक 011 -993 च्या इतिहासावर संशोधन केले होते. 
त्यात असे दिसून आले होते की हा डबा 1945 साली पोलिश शहर सोबिबोरमध्ये असाच 
सोडन देण्यात आला होता. जवळच एक प्रमख नाझी मत्यछावणी होती. शक्‍यता होती की 
हा डबा ज्य॒ आणि इतर लोकांना त्यांच्या जल्लादांच्या हाती सोपवण्यासाठी वापरण्यात 
आलेला असावा. 


“या रेल्वेडन्याचा नेमका इतिहास कधीच कळणार नाही,” डॅग्मार म्हणाले. “पण एक 
गोष्ट नक्की की याचं भविष्य खूप वेगळं असेल.” 


“कृपया आम्हाला मदत करा,” त्यांनी म्यझीयमच्या संचालकांना म्हटले 
“व्हिटवेलमध्ये विद्यार्थी साठ लाख पेपर क्लिप गोळा करतायत, नाझींनी केलेल्या प्रत्येक 
हत्येसाठी एक. हे पेपर क्लिप लोकांच्या आयष्याचे प्रतिक आहेत. ज्या रेल्वेडब्यातन 
लोकांना मत्यूछावणीत नेलं होतं, त्यामध्ये या क्लिप जतन करून ठेवायच्या आहेत, ” 


“मला आवडेल तुम्हाला मदत करायला,” संचालक म्हणाले, “पण माझे हात प्रकरण 7 
बांधलेले आहेत. हा रेल्वेडजबा मिळवण्यासाठी आम्ही खूप शोधाशोध केल्रीय. 


याच्याविना हे म्युझीयम अपूर्ण वाटेल.” समहाने मदत केली 
९९ 


श्रोडडरना वाटलेली भीती खरी ठरली. त्यांना रेल्वेडजबा मिळवण्यात यश आले 
नाही. आता व्हिटवेलमध्ये विद्यार्थ्यांना काय सांगायचे? 


रेल्वे म्युझीयमच्या प्रमुखांना डॅग्मारने एक शेवटचा प्रश्न विचारला, 
“संचालकसाहेब, तुम्हाला मुलं आहेत?” 


“होय, मला एक मुलगी आहे, छोटीशी. खूप लाडकी आहे ती माझी.” 


डॅग्मार पुढे म्हणाले, “संचालक साहेब, होलोकॉस्टमध्ये तुमच्या छोट्या 
मुलीसारख्या पंधरा लाख मुलांचं हत्याकांड झालं होतं. त्यांच्यापैकी कित्येकांना 
अशाच रेल्वेडब्यातून मृत्यूछावणीत नेत्रं होतं. व्हिटवेलमधली पंधरा लाख पेपर 
क्लिप त्यांच्या आयुष्याचं प्रतिक आहेत. होलोकॉस्ट स्मारक त्या भीषण घटनेची 
आपल्याला सतत आठवण करून देईल आणि असा इतिहास पुन्हा न घडण्यासाठी 
आपल्याला प्रेरणा देईल.” 


शाळेसमोर रेल्वेरुळ 
टाकण्यासाठी जमीन 
तयार करताना 





संचालक थोडा वेळ काहीच बोलले नाहीत. मग स्मित करून ते म्हणाले, ही बातमी मिळताच टेनेसीत उत्साह संचारला. लिंडा हूपरने एक सभा आयोजीत केली. 
“ठीकाय, समजलं मला. आम्ही तुम्हाला हा डबा त्याच किंमतीला विकू ज्या लोक मोठ्या संख्येने आले. मुले सायकलवर आणि स्केटबोर्डवर स्वार होऊन आली. वयस्कर 
किमतीला आम्ही तो खरेदी केला होता.” लोक पायी चालत वा गाडीने आले. तरूण जोडपी आपल्या मुलांना घेऊन बग्गीतून आले. 


काहींनी कामावरचे कपडे घातले होते, काहींनी सणावाराला घालतात तसे छानछान कपडे 


“मिळाला आम्हाला रेल्वेडबा!” त्यांनी व्हिटवेलला ईमेल लिहिला. “रेल्वेडबा आ 
घातले होते. मेयर, पोलीस प्रमुख, स्थानिक जेष्ठ नागरिक संघाचे सदस्यही सभेला आले. 


येतोय लवकरच.” 
“या शाळेचे विद्यार्थी एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवतायत,” प्रिन्सिपल लोकांना म्हणाल्या. 


“आम्हाला तुमची सर्वाचीही मदत लागेल. आपल्याला जर्मनीतून एक रेल्वेचा डबा मिळतोय. 
या डब्यातून कैद्यांना मृत्यूछावणीत नेत असत. 


हा ऐतिहासिक रेल्वेडजबा आपल्या स्मारकाचा केंद्रबिंदू असेल आणि यातल्या 110 लाख 
पेपर क्लिप होलोकॉस्टमध्ये हत्या झालेल्या जीवांचे स्मृतिचिन्ह असेल.” 


“ईश्वर कृपा करो!” प्रेक्षकांमधील एकजण म्हणाला, “या होलोकॉस्ट स्मारकामुळे आपल्या 
शहराचं महत्त्व नक्कीच वाटेल.” 


लिंडा म्हणाली, “मला स्मारक बनवण्याचा अनुभव नाही, पण एक गोष्ट मला माहितीय की 
सर्वानी मिळून काम केलं तर आपण एक चांगलं स्मारक बांधू शकू. यातून साऱ्या जगाला 
आपली होलोकॉस्टविषयी असलेली संवेदना, कळकळ कळू शकेल.” उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्या 
वाजवल्या. “त्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे?” त्यांनी बोलणे सुरू ठेवले. “सुतार, 
इत्रेक्ट्रिशियन, आराखडा बनवणारे लोक यांची. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला लोक लागतील. 
मित्रांनो, मदत करू इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी लोकांनी आपले नाव, पत्ता आणि फोन नंबर ठेवन 
जावं. तमची गरज लागेल तेव्हा आम्ही तम्हाला फोन करून बोलव.” सर्वानी आपल्रे नाव 
आणि फोन नंबर दिले. 





समूहाच्या सदस्यांनी स्मारक स्थळावर झाडे लावली. 


प्रिन्सिपल हूपरने हेदेखील सांगितले की एका स्वतंत्र फिल्म कंपनीने एक 
फिल्म बनवण्यासाठी व्हिटवेलला येण्याची परवानगी मागितल्ली होती. पेपर 
क्लिप प्रकल्पाचे महत्त्व सर्वानाच पटले होते. त्याचा जेवढा प्रसार होईल तेवढेच 
जास्त शिकायला मिळेल, अशी सर्वांची धारणा होती. 


या प्रकल्पाने काही लोकांचे आयष्यच बदलन टाकले. “आमच्या होलोकॉस्ट 
वर्गीत एक मुलगी होती. ती आम्हाला आवडायची नाही,” एका विद्यार्थिनीने 
कबूल केले. “ती आमच्याशी कधी वाईट वागली नाही, पण तरी आम्ही तिला 
खूप चिडवायचो. त्यामुळे ती एकाकी झाली. आम्ही जणू तिला वाळीतच टाकलं, 
असं म्हणता येईल. पण तरी तिने कधी तक्रार केली नाही. 


एके दिवशी, श्रीमती रॉबर्टसने समजावून सांगितले की नाझींनी आपली ज्यू 
विरोधी मोहीम कशी सुरू केली. लोकांना विनाकारणच ज्यू लोकांचा तिरस्कार 
करण्यास सांगण्यात आले. त्यामळे लोकांनी आपल्या शेजारी राहाणाऱ्या ज्य्‌ 
लोकांची विचारपूस करणे, त्यांना शुभेच्छा देणे बंद केले. जेव्हा पोलीस आले 
आणि त्यांनी ज्य लोकांना अटक केली तेव्हा शेजाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले 


आपल्या समहात असा भेदभाव होणार नाही, हे मी स्वत:ला बजावले. मग 
मी आमच्या वर्गातल्या मलीबद्दन विचार करू लागले,” विद्यार्थिनी पठे सांग 
लागली. “तिने आमचं काहीही वाकडं केलं नव्हतं. तरीही आम्ही तिच्याशी असं 
वागतो जणू काही ती अस्तित्वातच नाही. पोल्लीस तिला पकडायला आले असते 
तर आमची काय प्रतिक्रिया असती? कदाचित आम्ही दुर्लक्षच केलं असतं. 

तेव्हा मल्ला जाणीव झाली की आम्ही जे काही करत होतो ते बहतांशी 

जर्मनांनी केलं त्यापेक्षा वेगळं नव्हतं. जर्मनीत, लोकांच्या दुर्लक्षामुळे नाझींना 
होलोकॉस्ट करणं शक्य झालं. पण आता आम्हात्रा आमच्या सहकारी विद्यार्थ्यांची 
काळजी घ्यायला हवी.” 


प्रकरण 8 
प्रवास सुरू झाला 


रेल्वेडन्यावर एक 
फत्रक तरावताना 


कुटुंब आणि मित्रांकडून अर्थसहाय्य मिळाल्यावर श्रोइडर रेल्वेडजबा खरेदी करण्यास 
सज्ज झाले. आता प्रश्न हा होता की तो 5,000 मैल दूर कसा आणायचा? जर्मनीच्या 
रेल्वे म्युझीयममधून व्हिटवेलपर्यंत आणण्यासाठी अटलांटिक महासागर हाच एकमेव 
रस्ता होता. पण नजिकचे बंदर म्युझीयमपासून 300 मैल लांब होते. 

याबाबत जर्मन रेल्वे कंपनीशी बोलणे गरजेचे होते. रेल्वे कंपनी मदत करायला 


लगेच तयार झाली. “आम्ही रेल्वेडबा तुमच्याकडे पोहोचवू शकतो. पण ते खूप महाग 
पडेल,” कंपनीच्या प्रतिनिधी म्हणाल्या. 





“किती महाग?” पीटरने विचारले. 


“मी काही तज्ज्ञ नाही,” ती स्त्री म्हणाली, “पण यात किमान 10,000 डॉलर इतका 
खर्च येईल.” 


“होलोकॉस्ट स्मारकासाठी काही सूट नाही मिळणार किंमतीत?” श्रोइडरने त्यांना 
आठवण करून दिल्री. 


“किती स्‌ट? १7 


“विनामूल्य का नाही पोहोचवत?” डॅग्मारने सुचवले. “तुमची रेल्वे कंपनी एका 
चांगल्या कामासाठी देणगी म्हणून हे काम करू शकते.” 


ती स्त्री सुरुवातीला काहीच बोलली नाही. मग काही क्षणांनी हळू आवाजात ती 
म्हणाली, “तुम्ही बरोबर बोललात. आम्ही मुलांच्या होलोकॉस्ट स्मारकाला मदत 
करायला हवी. या स्मारकात रस आहे हे दाखवण्याची संधी जर्मन रेल्वे कंपनीलाही 
मिळेल.” 


आपण मालकाशी चर्चा करू, असे तिने आश्वासन दिले. ती म्हणाली, “मला 
दोनतीन दिवसांचा अवधी द्या.” पण पुढल्याच दिवशी तिने पुन्हा फोन केला. “आम्ही 
हे काम विनामूल्य करू. कुठे पोहोचवायचाय रेल्वेडबा?” 


यानंतरही अनेक प्रश्न उभे राहिले. रेल्वेडब्याची उंची जास्त होती, त्यामुळे तो वाहून 
नेण्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागणार होती. जर्मनीत बहुतांशी रेल्वेमार्गाचे 
विद्युतीकरण झाले होते. त्यामुळे रेल्वेडब्याचा स्पर्श वरच्या विद्युत तारांना झाला 
असता. विद्युततारा नसलेला रेल्वेमार्ग मिळणे कठीण होते. म्हणून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी 
तज्ज्ञांचा एक गट म्युझीयमला पाठवून रेल्वेडबा स्वत:च्या चाकांवर चालू शकेल का, 
याची तपासणी केली. 





रेल्वेडजबा आपल्याच चाकांवर जर्मन गावातील रेल्वेमागीवर धावताना 


श्रोडडर उत्तर जर्मनीमध्ये आपल्या मुलीच्या घरी थांबले. तिथे त्यांनी इंजिनीयर लोकांच्या 
निर्णयाची वाट पाहिली. रेल्वेडजबा अमेरिकेत नेण्यासाठी सज्ज ठेवायचा, असे त्यांनी ठरवले. तो 
काही साधासुधा रेल्वेडबा नव्हता. तो आता एका स्मारकाचा भाग होता. “स्मारकाला काही नाव 
दिलं पाहिजे,” त्यांच्या जावयाने सुचवले, “आपले दोन मित्र नावांचे फलक तयार करून देतात.” 


“पण नाव काय ठेवायचं?” त्यांच्या मुलीने, सिल्केने विचारले. “काहीतरी खास पाहिजे.” 
“खरंय,” श्रोइडर उत्तरले. मग ते इंग्रजीत म्हणाले, “मुलांचे होलोकॉस्ट स्मारक.” 

त्यांची पाच वर्षाची नात अंना-लीने तिला अपरिचित असलेले हे इंग्रजी शब्द पुन्हा उच्चारले: 
मुलांचे होतरोकॉस्ट स्मारक: 


वयस्कर लोक हसू लागले. हे नाव चांगले होते, कारण हे स्मारक मुलेच मुलांसाठी तयार 
करत होते. 


रेल्वेडजबा जर्मनीतून निघण्यापूर्वी त्यावर नावांचे फलक लावायचे त्यांनी 
ठरवले. त्यांनी मुलांचे होलोकॉस्ट स्मारक हा फलक डब्याच्या एका बाजूस 
लावला आणि त्याचे जर्मन भाषांतर असलेला होलोकॉस्ट-मॅलमल ठर किडर हा 
फलक डब्याच्या दुसऱ्या बाजूस लावला. दोन फत्रकांचे निर्माता होते, जर्मनीचा 
वृल्फगॅग आणि नेदरलॅडचा हॅन्स त्यांनी रात्रभर काम करून फलक तयार केले. 
ते ख्रोडडरना म्हणाले, “आजपर्यंत आम्ही तयार केलेल्या फत्रकांमधल्रे हे सर्वात 
महत्त्वाचे फलक आहेत.” 


पुढली समस्या होती, हा रेल्वेडबा अटलांटिक समुद्रापार कसा न्यायचा. 
श्रोडडरना माहीत होते की जर्मन सैन्य बऱ्याचदा अमेरिकेत आपल्या साधनांची 
ने-आण करत असे. म्हणून त्यांनी वॉशिंग्टनमधील एक जुने मित्र जुर्गन क्रोबोग 
यांना बोलावून घेतले. ते जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयात उच्च सचिव होते. 





क व २ 
क. क... क... क 


रेल्वेडब्याला निरोप देताना श्रोडडर, त्यांच्या नाती आणि 
त्यांच्या एक स्नेही 


या सचिवांनी संरक्षण मंत्रालयातील एका उच्च सचिवाशी चर्चा केली. त्यांनी 
त्यांच्या वरिष्ठांशी संवाद साधला. “ठीकाय, आपण अमेरिकेतला निघणाऱ्या मालवाहू 
जहाजावरून होलोकॉस्ट स्मारकाचा रेल्वेडबासुद्धा पाठवू,” वरिष्ठ म्हणाले. 


त्याचवेळी रेल्वे कंपनीच्या त्या महिला कर्मचाऱ्याने एक चांगली बातमी दिली 
“आमच्या तंत्रज्ञाने डड ठीकठाक केलाय. आता रेल्वेडबा स्वत:च्या चाकांवरच धावेल 
आपण परवा प्रवास सुरू करू शकतो. पण आपण हळूहळू जाऊ. ताशी 30 मैेलपेक्षा 
कमी वेगाने.” 


जर्मनीमध्ये प्रत्येक टेनचे एक अधिकत नाव असते. त्यामळे या टेनला होलोकॉस्ट 


स्मारक - खास ट्रेन असे नाव मिळाले. 23 ऑगस्ट 2001 रोजी, हा रेल्वेडबा एका 
वजनदार इंजिनला जोडण्यात आला. त्याला आणखी एक ब्रेक डबा जोडण्यात आला 
कारण तज्ज्ञांचा या जन्या रेल्वेडब्याच्या एअर ब्रेकवर विश्वास नव्हता. टीव्ही, रेडियो 
वृत्तपत्रे यांनी निरोप समारंभाचे तपशील नोंदवले. होलोक/स्ट स्मारक - खास ट्रेनने 
जर्मनीतून आपला 300 मैलांचा दीर्घ प्रवास सुरू केला. 


टेनच्या चाकांना जोडणारे दांडे आणि चाके यांना वंगण घालण्यासाठी टेन दर 30 
मैलांवर थांबवण्यात येत असे. एक पूर्ण दिवस आणि रात्रीनंतर, ही ट्रेन उत्तर 
समुद्रातील जर्मन बंदर कुक्सहेक्न इथे पोहोचली. 


इथे एक नवीच समस्या उभी राहिली. युरोपात लाकूड खाणारी एक कीड आहे. 
अमेरिकेत अशी कीड नाही. ही कीड अमेरिकेत पोहोचू नये म्हणून लाकडाच्या वस्तू 
किडविरहीत कराव्या लागतात. अमेरिकी शेतकी विभागाने श्रोडडरना सांगितल्रे की 
रेल्वेडब्याला रासायनिक द्रवात बुडवावे लागेल. पण एवढा मोठा आंघोळीचा टब कुठे 
मिळणार? यावरही उपाय सापडला. डब्यावर रसायन फवारण्यासाठी एका उच्च 
शक्तिच्या बंदुकीचा वापर केला गेला 


आता रेल्वेडबा आपल्या आंतरअंटलांटिक प्रवासासाठी सज्ज होता. 


होलोकॉस्टमधून 
बचावलेल्या लोकांनी 
व्हिटवेलचा दौरा केला. 





प्रकरण 9 
होलोकॉस्टमधून बचावलेल्या लोकांनी व्हिटवेलचा दौरा केला 


व्हिटवेलमध्ये, होलोकॉस्टने एक (खरंतर चार) मानवी चेहरा परिधान केला. 
होलोकॉस्ट घटनेमध्ये बचावलेल्या चार न्यूयॉकवासीयांनी व्हिटवेल पेपर क्लिप 
प्रकल्पाची माहिती घेतली. त्यांनी लिंडा हूपरला ते प्रकल्पाला भेटू शकतात का, हे 
विचारले. त्यांना विद्यार्थ्यांना भेटायचे होते आणि त्यांचे आभार मानायचे होते. 


विद्यार्थी, आईवडील, शिक्षक आणि समाजातील अन्य सदस्यांनी खच्चून 
भरलेल्या सभागृहात हे सत्तर-ऐंशी वर्षे वयाचे चारजणही आले. त्यांनी 
मत्यूछावणीतील आपल्या दिवसांच्या आठवणी सांगितल्या. “आम्ही भाग्यवान 
होतो,” एकजण म्हणाला. “आम्ही तिथून जिवंत वाचलो आणि म्हणून आज 
तुम्हाला आमची कहाणी ऐकवू शकतोय.” 


विद्यार्थी स्तब्ध झाले. त्यांनी होलोकॉस्टविषयी वाचत्रे होते, त्यात बळी गेलेल्या 
लोकांच्या दुर्दैवावर चर्चा केली होती, पण होलोकॉस्टमध्ये बचावलेल्या लोकांना ते 
कधी भेटले नव्हते. लोकांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले, लोक परस्परांना मिठ्या 


मारू लागले. लघुपट बनवणाऱ्या गटाने या घटनेचे रेकॉर्डिंग केले. 
रेल्वेडजबा अटलांटिक 


सागरापार नेण्यासाठी 
ब्ल्यू स्काय हे नॉर्वेजियन 
१ध 
जहाज निवडण्यात आले. | र रि 


मृत्यू छावणीतून बचावलेल्या एका व्यक्तिने म्हटले, “मी या मुलांच्या प्रेमाने 
पुरता भारावून गेलोय. ते अनोळखी लोकांना मिठ्या मारतायत. ते दुष्प्रवृत्तीशी 
लढतायत. त्यांच्यामुळे हे जग सुंदर बनलंय.” 





मृत्यू छावणीतून बचावलेल्या लोकांनी व्हिटवेलच्या प्रेमळ लोकांना निरोप दिला. 
त्याचवेळी एक मालवाहू जहाज कुक्‍्सहेवन या जर्मन बंदरात पोहोचले. 


प्रकरण 10 
अटलांटिक पार 


श्रोइडडर जोडप्याने ब्ल्यू स्काय जहाज पाहिले तेव्हा ते अविश्वासाने एकमेकांकडे 
पाहू लागले. त्या जहाजाचे मूळ पश्चिम नॉर्वेतील बर्गेल शहर होते. “हे नॉर्वेचं जहाज 
आहे!” पीटर ओरडला. नॉर्वेच्या लोकांनीच ज्यू लोकांना दिल्या जाणाऱ्या 
वागणुकीविरुद्ध पेपर क्लिप वळवळ सुरू केली होती. नॉर्वेच्या टपालविभागाने 
अलिकडेच पेपर क्लिपचे शोधक जोहान वालरच्या सन्मानार्थ एक टपाल तिकीट 
काढले होते आणि आता, एक नॉर्वेजियन जहाज पेपर क्लिप प्रकल्पाच्या मुलांच्या 
होलोकॉस्ट स्मारकासाठी रेल्वेडबा वाहून नेत होते. 


री 





ब्ल्यू स्कायवर रेल्वेडबा 


जेव्हा स्मारकाला जहाजावर चढवण्यात आल्े, तेव्हा बंदराच्या मालकाने इतर सगळी 
कामे थांबवण्याचा हुकूम दिला. रेल्वेडबा ब्ल्यू स्कायवर चढवताच खलाशांनी आपल्या टोप्या 
काढल्या आणि सैनिकांनी सत्लामी दिली. जहाजावर चढलेल्री शेवटची व्यक्ती होती, एक जर्मन 
सेनाधिकारी. रेल्वेडब्याची निगराणी राखणे, हे एकमेव काम त्याला होते. 


दोन तासांनंतर, ब्ल्यू स्काय खुल्या समुद्रात पाणी कापत पुढे जाऊ लागले. पुढल्या रात्री, 
जहाजाने इंग्लिश कालवा ओलांडला आणि ते अमेरिकेच्या दिशेने पुढे जाऊ लागले,.समुद्र शांत 
होता. बाल्टीमोर बंदरापर्यंत 4,000 मैलाचा प्रवास करण्यात 13 दिवस लागतील असे वाटत 
होते. कसानाने श्रोडडरला काळजी न करण्याचा दिलासा दिला. वादळाच्या परिस्थितीत, 
जहाजाने कमी हेलकावे खावेत यासाठी कस्तान जहाजाचा वेग कमी करत असे. “आपण 
स्मारकाची चांगल्ली काळजी घेऊ. हा प्रवास यशस्वी होईल,” त्याने आश्वासन दिले. 


“एक भयानक वादळ वेगाने येत आहे,” रेडियो ऑपरेटरने कस्तानाला सांगितले. 


कस्ानाने आपला तक्ता तपासला. “याला टाळता येईल का?” 


“नाही. कुठेही वळलं तरी वादळ आपल्याला झोडपणारच, अगदी दणकून,” रेडियो 
ऑपरेटर उत्तरला. 


अद्याप दुपार झाली नव्हती. तरी आभाळ अंधारू लागले. कसानाने आदेश दिला, “पुढे 
वेग मंद करा. आपण 30 फूट उंच लाटांना तोंड देणार आहोत. वादळ जास्तच तीव्र असेल 
तर मी वर येईनच.” कप्तानाने जहाजातील घरंगळणाऱ्या, उडू शकणाऱ्या वस्तू काढून 
टाकण्याची सूचना खलाशांना केली. सामान बांधून ठेवलेल्या साखळ्या तपासल्या आणि 
सामान इथे-तिथे फेकत्रे जाणार नाही, याची खात्री करून घेतली. एखादे घरंगळणारे पिंप 
आदळून जहाजाला छिद्र पडू शकतल्रे असते आणि जहाज बुडू शकतल्रे असते. 


सहा तासांपेक्षा जास्त वेळ कसानाने जहाजाचे सुकाणू सांभाळले आणि तो लाटांवर 
स्वार झाला. जेव्हा लाटांच्या भिंतींनी जहाजाला धडका दिल्या तेव्हा त्याने वेड्यासारखे 
जहाज पुढे नेले. जहाज थरारू लागले तरी तो पाय घट्ट रोवून उभा राहिला. मग जितक्‍या 
वेगाने वादळ आले तितक्‍याच वेगाने ते निघूनही गेले. समुद्र पुन्हा शांत झाला. सर्व लोक 
विश्रांती घेऊ लागले. 


थोड्या वेळाने, खलाशांनी असा एक आवाज ऐकला ज्याने ते घाबरले. हा आवाज 
होता नीरव शांततेचा. इंजिन थांबले होते. “मुख्य तेलपंप उडालाय,” यांत्रिक खोलीतील 
तंत्रज्ञांनी कसानाला माहिती दिली. “आम्ही दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतोय.” 


इंजिनीयर लोकांनी दिवसभर परिश्रम केले. ब्ल्यू स्काय जहाज पाण्यात मृतावस्थेत 
पडून होते. इंजिनविना जहाज चालू शकत नाही. वारा त्याला कोणत्याही दिशेत वाहावत 
नेतो. सुदैवाने, रेडियो व्यवस्था काम करत होती. कस्तानाने अमेरिकी तटरक्षकांना सूचना 
दिली की जहाज वाहावत चालले होते, आजुबाजुच्या इतर जहाजांना याची सूचना द्यावी. 
चौदा तासांच्या शांततेनंतर, ब्ल्यू स्कायच्या इंजिनात जीव आला. 20 तासांनंतर, जहाज 
मेरिलँडच्या बाल्टीमोरला पोहोचणार होते. 





पण 20 तासाचे दोन दिवस झाले. एकदा अमेरिकी मालकीच्या समुद्रभागात 
तटरक्षक बलाने निरीक्षणासाठी कसानाला थांबायचा आदेश दिला. अमेरिकी बंदरात 
प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडे तटरक्षक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक होते. ब्ल्य्‌ 
स्काय जहाजाकडे ते नव्हते, कारण ते त्याआधी कधीही अमेरिकेला गेत्रे नव्हते. 
तटरक्षक दलाचे अधिकारी जहाजावर चढले. त्यांना सगळे ठीकठाकच आहे असे दिसले. 
रेल्वेडजबा बघून त्यांची चेष्टामस्करी बंद झाली. अधिकाऱ्यांनी डब्याच्या फत्रकावरील 
मुलांचे होलोकॉस्ट स्मारक या अक्षरांना स्पर्श केला. कुणीही डब्याचे दार उघडून वा 
आत डोकावून तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. 


ब्ल्यू स्काय जहाज 9 सप्टेंबर 2001 रोजी बाल्टीमोर बंदरावर पोहोचले. आधी 
रेल्वेडजबा उतरवण्यात आला आणि अमेरिकी रेल्वे कंपनी झीएसएक्स्च्या एका 
फलाटावर चढवण्यात आला. या कंपनीने व्हिटवेलला विनामूल्य सेवा पुरवली. 
दोन दिवसांनी, हा फलाट एका मोठया डिझेल लोकोमोटीव्हला जोडण्यात आला. 
11 सप्टेंबर 2001 रोजी, लोकोमोटीव्हने आपला अंतिम प्रवास सरू केला 


सहिष्णतेचे प्रतिक असलेले हे स्मारक हळहळ ग्रामीण भागांतून जाऊ लागले. 
त्याचवेळी दहशतवाद्यांनी अमेरिकेवर हल्ला केला. त्यांनी प्रवासी विमाने 
न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि वॉशिंग्टन डी.सी. मधील पेंटागॉनच्या 
इमारतींवर आदळवली. आणखी एका अपहरण केलेल्या विमानाला 
पेन्सिल्व्हेनियात अपघात झाला आणि त्यात 3,000 लोक मारले गेले. 


व्हिटवेल माध्यमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यानी जगभरच्या लोकांसोबत शोक व्यक्त 
केला. तीन वर्षे त्यांनी तिरस्कार आणि असहिष्णता यांविरुद्ध लढा दिला. ही 
भयानक दुर्घटना पाहून त्यांच्या डोळ्यांत अश्र उभे राहिले. कणाच्याही तोंडन 
शब्द फुटेना. शेवटी एक मुलगी बोलली. 


“आधी मला कळत नव्हतं की आपण हे स्मारक का बनवतोय, पण आता 
माझ्या त्रक्षात आलंय.” 





रेल्वेडबा, बाल्टीमोरमध्ये एका सीएसएक्स ट्रेनमध्ये उतरवण्यात आला. 


लोकांनी आपली कामे थांबवली. व्यवसाय, दुकाने बंद झाली आणि सगळे शाळेत 
गोळा होऊन वाट बघू लागले. 


प्रकरण 11 
चट्टानुगामध्ये, पर्वेतरांगांमधून सिक्‍्वेची घाटात प्रवास करताना गती मंद ठेवण्यासाठी 
रेल्वेडबा घरी आला रेल्वेडजबा एका मोठ्या ट्रकमध्ये ठेवण्यात आला. ट्रक व्हिटवेलला पोहोचला तेव्हा 
चमचमत्या प्रकाशाच्या पोलीस गाड्यांनी शहराच्या मध्यभागातील रस्ता मोकळा केला - 
एका छोट्याशा टेकडीपासून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणि शेवटी शाळेपर्यंत. 


एका मोठ्या क्रेनने ट्रकमधून रेल्वेडबा अलगद उचलला आणि त्याला काळजीपूर्वक 
रुळांवर ठेवले. डब्याच्या लोखंडी चाकांनी लोखंडी रुळांना हळुवार स्पर्श केला. त्यांनी 
काहीच आवाज केला नाही. व्हिटवेल माध्यमिक शाळेच्या 400 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी 
मात्र यावर जयघोष केला. ते आनंदाने उड्या मारू लागले. वयस्कर लोक टाळ्या वाजवू 
लागले. विद्यार्थी, त्यांचे आईवडील, शेजारी आणि शिक्षक शांतपणे रेल्वेडब्याजवळ आले. 
त्यांनी त्याला स्पर्श केला. अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी उभे राहिले. 


रेल्वेडबा व्हिटवेलला पोहोचला 





रेल्वेडबा टेनेसीच्या दिशेने जाऊ लागला. व्हिटवेलचे लोक त्याच्या स्वागताची 
तयारी करत होते. रेल्वे कंपनी सीएसएक्सचे लोक ट्रक आणि बुलडोझर घेऊन तिथे 
पोहोचले होते. त्यांनी जर्मन रेल्वेडब्याकरिता रेल्वेरुळ टाकण्यासाठी शाळेसमोरील 
कुरणाचा एक भाग स्वच्छ केला. 


कामगारांनी सर्वात जुने रुळ शोधून काढले. ते 1947 मध्ये बनवण्यात आले होते. 
याच वर्षी नाझी मृत्यूछावणीतून मुक्त होऊन असंख्य ज्यू लोक अमेरिकेत येऊन प्रमुख रस्त्यावर शाळेनजिक रेल्वेडबा 
स्थायिक झाले होते. 


रेल्वेडबा व्हिटवेलला पोहोचला, त्या दिवशी शहरातील कामकाज जणू ठप्प झाले. 








डबा क्रमांक 011-993 आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचला होता. या रेल्वेडब्याने अपार 
दुःख बघितले होते. सदिच्छा असेल तर अप्राप्य काहीच नाही, याचा हा डबा एक उदाहरण 
होता. मुलांनी ठरवले तर ते काहीही प्रास करू शकतात, हे या डब्याने सिद्ध केले होते. 


पुढल्या दिवशी, एक स्थानिक कंत्राटदार केविन हिग्डन यांनी कार्यभार सांभाळला. 
“सामान्यपणे आम्ही घरं बनवतो. हे स्मारकसुद्धा एक घरच असेल, एका प्रतिकाचे घर,” 
डेव्हीड स्मिथना म्हणाले. 


लाकडाच्या एका कंपनीने काही सामग्री दान केली आणि केकिन त्याचे वडील हर्बर्ट 
त्यांची पत्नी होरी जेन आणि एक गट कामाला लागले. त्यांनी रेल्वेडब्याच्या जन्या छताची 
दुरुस्ती केली आणि त्यावर एक नवा मजला चढवला. त्यांनी लाकडी पायऱ्या आणि अपंग 
लोकांच्या व्हिलचेयरसाठी एक चढण बनवल्ली 


१ 
ची १. ७ 
न र * री त 
री र्‍ आयक” 
आ. अ 
। क... 
क _-। 
४ *_ कहा 


1 


ह| ै 


रेल्वेडब्याला पायऱ्या जोडताना 





र न“ वा 
कत. अ 
; फक 


|. 
ही से 


७६ शिककेकिथे ॥ 1111111111), 


॥ ए॥,॥॥॥॥॥ 


-2$ नि 2 २ 


अतिरिक्त 110 लाख पेपर क्लिप ठेवण्यासाठी दुसऱ्या स्मारकाची वला उभारणी 





या दरम्यान, होलोकॉस्ट वर्गाचे विद्यार्थी स्मारकाच्या आतील सजावटीचे काम करत होते 
त्यांनी रेल्वेडब्यात 110 लाख पेपर क्लिप ठेवायचा निर्णय घेतला -ज्य॒ बळींसाठी 60 लाख 
आणि इतरांसाठी 50 लाख. डब्याच्या दोन्ही बाजंना असलेल्या काचेच्या भिंतींमागन या पेपर 
क्लिप पाहायला मिळतात. 


“शेवटी आम्हाला लाखो पेपर क्लिप पाहायला मिळणार तर, मुले म्हणू लागली. “एवढी 
मोठी संख्या बघण्यासाठी, त्याची जाणीव होण्यासाठी, त्यात्रा स्पर्श करण्यासाठी तसंच 
नाझींनी काय करून ठेवलंय हे समजून घेण्यासाठी आम्ही हा प्रकल्प केला.” 

विद्यार्थ्यानी मोजून ठेवले होते की 30 पेपर क्लिपचे वजन सुमारे एक ऑस (28 ग्रॅम) 
होते. म्हणजे, 110 लाख पेपर क्लिपचे वजन सुमारे 11 मेट्रीक टन असेल. पेपर क्लिप 
स्मारकापर्यंत नेण्यासाठी अनेर वजनदार ट्रकची गरज होती. 

नोव्हेंबरच्या स्रुवातीला, विद्यार्थ्यांनी स्मारकाची भरणी सरू केत्री. गोळा केलेली एक एक 


पेपर क्लिप त्यांनी स्मारक स्थळी नेली. उतरणीवर एकचाकी ढकलगाडीतन त्यांनी साऱ्या पेपर 
क्लिप काळजीपर्वक काचेच्या भिंतीपतल्रिकडे ठेवल्या 


सगळ्या पेपर क्लिप काचेच्या भिंतीपत्रिकडे ठेवून झाल्या. आता विद्यार्थी त्यांना फक्त 
न्याहाळू शकत होते. होलोकॉस्टच्या व्याप्नीचा आभास मिळण्यासाठी त्यांनी खूप खटपट 
केली होती. त्यात त्यांना यश मिळाले. ते भारावून गेले होते. एका मुलाने 1600 पेपर 
क्लिप एका बुटांच्या डब्यात एकीकडे ठेवल्या होत्या. “आमच्याकडे व्हिटवेलमध्ये 1600 
लोक आहेत,” तो सॅड्रा रॉबर्टसना म्हणाला. “आम्ही नाझींची शिकार झालो असतो तर, 
त्यांनी व्हिटवेलमधल्या सगळ्याच जिवंत लोकांना मारून टाकलं असतं तर आणि जर 
काही मुलांनी कुठे दुसरीकडेच पेपर क्लिप प्रकल्प सुरू केला असता तर या पेपर क्लिपने 
आमचं प्रतिनिधित्व केलं असतं.” 


पुढल्या काही दिवसांत, व्हिटवेलमध्ये काही जागा आधीच्या तुलनेत रिकाम्या 
झालेल्या आढळल्या. त्यांच्या मालकांनी तेथील रोपटी आणि फुलं खणून काढून ती 
शाळेत आणली होती. लॅडस्केपिंग समितीच्या सदस्यांनी लरिंडा हूपरला म्हटले, “ही फुलं, 
रोपटी इथे चांगली दिसतील.” आणि मग आठवड्याभरातच, स्मारक एका फुललेल्या 
बागेत उभे राहिलेले दिसू लागले. 


84 वर्षाच्या शहर इतिहासकार इसाबेल कांझ्क यांनी स्थानिक वृत्तपत्र जॅस्पर 
जर्नलमध्ये स्मारकाच्या कामाच्या प्रगतीचा तपशील लिहिला. आपल्या एका लेखात 
त्यांनी लिहिले, “या प्रकल्पाला आपत्रं योगदान दिलं नाही असा एक तरी जीव आहे का 
व्हिटवेलमध्ये? मला नाही वाटत असेल.” 


मागे शेवटची पेपर क्लिप ठेवताना. एक प्रतिभावंत कलाकार आणि शाळेनजिक असलेल्या फुलांच्या दुकानाच्या मालक 
(डावीकडे) रेल्वेडब्यात प्रदर्शनार्थ लिहा पिकेट यासुद्धा या कामात मग्न होत्या. त्यांनी फुलपाखरांच्या आकारात काँक्रीट 
ठेवलेल्या कलाकृतींमध्ये, 1940 साली टाकते आणि त्याला रंग दिला. त्याला रेल्वेडब्याच्या मागीत बसवणार होते. पिकेटने 
जर्मनीतून पाठवलेली एक सुटकेस आहे. पावेल फ्रिडमनची एक कविता वाचली होती. टेरेझिनच्या ज्यू छावणीत कैद करून 
- ती लोकांनी अनी फ्रँकता पाठवलेली पत्रे ठेवलेल्या एका मुलाविषयी भाष्य त्या कवितेत होते. 
आहेत. ही पत्रे पाठवून लोकांनी तिची 
दिया ात 





प्रकरण 12 
स्मारकाचे समर्पण 


शाळेने स्मारक समर्पित करत 
असल्याचे जाहीर केले. 


नोव्हेंबर 2001 रोजी, टेनेसी 
राज्यातील व्हिटवेलच्या मलांसाठी 
एक आदर्श दिवस होता. त्या दिवशी सूर्य आग ओकत होता. खरंतर तो कामकाजाचा 
दिवस होता, पण कुणालाही वर्गात जायचे नव्हते. त्या दिवशी मुलांचे होलोकॉस्ट 
स्मारक अधिकतरित्या समर्पित करायचे होते. 1938 मध्ये याच दिवशी नाझींनी ज्य 
मंदिरांमध्ये आगी लावल्या होत्या, ज्य मालकांच्या व्यापाराची लट केल्ली होती आणि 
त्यांची हत्याही केली होती. त्या दिवशी या घटनेचा 63 वा स्मृतीदिन होता. 


1,600 नागरिकांच्या या शहरात सुमारे 2,000 लोकांनी समर्पण सोहोळ्यात भाग 
घेतला. लंडनला राहाणाऱ्या आपल्या ब्जार्ल या मुलासोबत श्रोइडरही उपस्थित होते. 
त्यांनी छोटे दगड आणले होते. त्यांचे नात पिया जन आणि अन्ना-तली यांनी 
जर्मनीच्या छोट्याशा शहरातील रेल्वेरुळांवर ते गोळा केले होते. ज्य॒ परंपरेनसार 
मतांच्या स्मरणार्थ थडग्यावर दगड ठेवतात, फत्रे नाहीत 





र; 


क 


कि 


प हि 


111), | 


ह. | 11. 







(वर) विद्यार्थी आणि समूहाचे नेता 
समर्पण कार्यक्रमाला गोळा झाले. 
(उजवीकडे). चट्टानुगा विद्यापीठात 
समर्पण कार्यक्रमामधील वाद्यवंद. 


शाळा आणि समहाच्या प्रतिनिधींनी भाषण दिले, चट्टानगा विद्यापीठाचा ऑर्केस्टा 
वाजवण्यात आला, शाळेच्या मल्ांनी गीते गायिली आणि विविध धार्मिक पंथाच्या 
सदस्यांनी प्राथना केल्या. अटलांटा ज्य॒ शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी मतांसाठी यहदी प्रार्थना 
कड्डीश म्हटली. 


पण खरंतर लोकांनी आपण काय बनवतल्रे आहे, ते पाहावे अशी विद्यार्थ्यांची तीव्र इच्छा 
होती. त्यांनी लाखो बळीसाठी एक प्रतिकात्मक विश्रांती स्थळ बनवले होते, त्या लाखो 
बळींना आपल्या हक्काचे थडगे नसताना. 


सोहोळ्यात आलेले पाहुणे स्मारकाजवळून शांतपणे चालू लागले, एका विद्यार्थिनीने संड्रा 
रॉबर्टसचा हात धरला आणि म्हणाला, “आपण जगाला दाखवन दिलंय की तिरस्कार आणि 
असहिष्णता यांच्याशिवाय आणखी एक मार्ग आहे, नाही का?” 


प्रकरण 13 
प्रकल्प सुरू आहे 


ह ७७» >>> > “> चळ 
शि “कक चट माळा» दळ 
"* 
>९५>>>>->->-> - 
*--२_-<>- --_- 
** 
गि 


रेल्वेडब्याच्या आतमध्ये 


समर्पणानंतर, देशभरातील शाळा व्हिटवेलमध्ये होलोकॉस्ट गटाशी संपर्क करू लागले. 
अनेकांनी स्मारकासाठी पेपर क्लिप पाठवल्या होत्या. आणि आता ते स्वत:चा होलोकॉस्ट 
प्रकल्प सुरू करणार होते. 


विद्यार्थी या शाळांना प्रोत्साहन देऊ लागले. व्हिटवेलचे विद्यार्थी म्हणतात, “आम्हाला 
300 लाख पेपर क्लिप मिळाल्या. त्यांतील 110 लाख आमच्या स्मारकाच्या रेल्वेडब्यात 
आहेत. या क्लिप नाझींनी हत्या केत्रेल्या लोकांचे स्मरण करून देतात. आम्ही 
रेल्वेडब्याच्या लगत दुसऱ्या एका स्मारकात आणखी 110 लाख क्लिप ठेवल्या. हे स्मारक 
म्हणजे एक हवाबंद भांडे आहे. त्यात पेपर क्लिप कायमच्या ठेवल्या आहेत. कुणी या 
पेपर क्लिपना पुन्हा स्पर्श करू शकणार नाहीत. 





तिथे पेपर क्लिप सुरक्षित राहातील. पण शाळेत अजूनही 80 लाख क्लिप 
शिल्लक आहेत. आम्ही त्या इतर शाळांना देऊ.” 


विद्यार्थ्यांनी काही प्रकल्पांचे आराखडे बनवले. इतर लोक हे प्रकल्प करू शकत्रे 
असते. उदाहरणार्थ, काही मुले युद्धादरम्यान युरोपमधील एखाद्या शहराचा तपशील 
मिळवू शकले असते. “नाझींच्या सत्तेखाली तिथे किती ज्यू राहात होते, त्यांतील 
किती जिवंत राहिले. यातून हे कळेल की तिथे किती लोक बळी गेले होते. 
आम्हाला तुमच्या शोधांची माहिती द्या. आम्ही तुम्हाला तितक्‍या पेपर क्लिप 
पाठवू.” सद्यस्थितीत, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि इटलीतील अनेक 
शाळा असे प्रकल्प करत आहेत. 


संपूर्ण देशभरातून शाळेतील मुले मुलांचे होलरोकॉस्ट स्मारक बघायला दौरे 
काढत आहेत. येणारे विद्यार्थी होलोकॉस्ट आणि पेपर क्लिप प्रकल्पाबद्दल व्याख्याने 
ऐकतात. ही व्याख्याने शिक्षक देत नाहीत, तर विद्यार्थी देतात. 


व्याख्यान सुरू होते, “आम्ही हा प्रकल्प सुरू केला तेव्हा आम्हाला 
होलोकॉस्टबद्दल काहीही ठाऊक नव्हते. पण मग आम्हाला कळलं की काही लोकांनी 
लाखो लोकांची हत्या फक्त एवढ्याचसाठी केली कारण त्या काही लोकांना हे लोक 
आवडत नव्हते. होलोकॉस्ट दरम्यान नाझींनी साठ लाख ज्यूंची हत्या केली होती.” 

मग विद्यार्थी गाइड एक प्रश्न विचारतो: “साठ लाख म्हणजे किती माहीत आहे 
तुम्हाला?” 

कुणालाच ठाऊक नव्हते. 


मग गाडुड त्यांना त्याच्या मागे-मागे येण्यास सांगतो. “आमच्यासोबत चत्ना, 
आम्ही दाखवतो.” 


मग सगळे विद्यार्थी रेल्वेडजञा बघायला जातात. 


टेनेसी राज्यातील व्हिटवेल हे 1,600 नागरिकांचे ग्रामीण शहर. इथे 
बहुतांशी गोरे प्रोटेस्टंट लोक राहातात. एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवण्यास 
हे स्थान योग्य नव्हते. पण आज महायुद्धकाळातील एक जर्मन रेल्वेडबा 
टक ऊाव्कासिा टाचा सिवासियायायायाागयश 
ठेवल्या आहेत. प्रत्येक पेपर क्लिप नाझींनी तिरस्कार केलेल्या आणि 
हत्या केलेल्या एका-एका बळीचा सन्मान करते. 


पेपर क्लिप प्रकल्प सहिष्णुतेचे शिक्षण देण्याच्या दिशेत एका वर्गात 


पोक य २२िाभराययरा-ााायिक्ाकिाशिकय 
क्लिप हे दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान आपल्या ज्यू शेजाऱ्यांशी सलोखा 
दाखवण्यासाठी नॉर्वेजियन लोकांनी वापरलेले एक प्रतिक होते. 


जर्मन पत्रकार डॅग्मार आणि पीटर श्रोइडर यांच्या सहभागाने या 
प्रकल्पाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेलरी. इथे, 
नककी ति नागा वाडा २३ नाबिवाट तार 
काम केल्रे, शेवटी जर्मन रेल्वेडजबा मिळवला, जतन केला आणि आज तो 





